ORM आजाराशी संबंधीत उपाययोजनांचा 
खर्च वित्त आयोगाच्या अनुदानातून व त्यावरील 
व्याजातून करण्याबाबत . 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांक-टिएफसी-८०१५/प्र.क्र.१०६/नवि-०४ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- १६ मार्च, २०२१. 


संदर्भ :- नगर विकास विभाग, शासन निर्णय समक्रमांक,दिनांक १४ सप्टेंबर,२०२०. 


शासन शुद्धीपत्रक 


संदर्भाधीन शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र.१ (६) खालीलप्रमाणे वाचावा. 


“या वित्त आयोगाच्या व्याजाच्या रकमेमधून कोविड उपाययोजनेसाठी वरीलप्रमाणे खर्च 
केल्यानंतर उर्वरीत व्याजाच्या रकमेचा विनियोग शासन निर्णय दिनांक ०३.०८.२०१५ मध्ये विहित 
प्रयोजनासाठी (जसे की घनकचरा व्यवस्थापन/केंद्र व राज्य योजनेंतर्गत मंजुर पायाभूत सुविधा 
प्रकल्पांवरील लोकवर्गणी, मनपा/नपा हिस्सा व असे प्रकल्प पुर्ण करण्यासाठी लागणारा अतिरिक्‍त 
खर्च इत्यादी),विहित सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने करण्यास देखिल अनुमती देण्यात येत आहे.” 


०२. सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत 
स्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक (२०२१०३१६१५०५०७९२२५) असा आहे. 
हा areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


PANDURANG 
JOTIBA JADHAV 
(पां.जो.जाधव) 
सह सचिव,महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा.राज्यमंत्री (नगरविकास) यांचे खाजगी सचिव. 
३. मा.राज्यमंत्री (नगरविकास ) यांचे खाजगी सचिव. 
8. मा.मुख्य सचिव,मंत्राळय,मुंबई. 
प. अपर मुख्य सचिव,वित्त विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
Gs आयुक्‍त तथा Was, नगरपरिषद प्रशासन संचाळनाळय,वरळी, मुंबई. 


, कार्यकारी CASH ARTS नागरी विकास अभियान संचाळनालय,मुंबई. 
८. अभियान संचालक,स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी),मुंबई. 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः-टिएफसी -८०१५/प्र.क्र.१०६/नवि-४ 
९. महालेखापाल कार्यालय, महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपुर, 
१०. अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई, 
११. सर्वविभागीय आयुक्त. 
१२. सर्व जिल्हाधिकारी. 
१३. aga ad संबंधीत महानगरपालिका. 
१४. मुख्याधिकारी,सर्व नगरपरिषदा. 
१५. मुख्याधिकारी,सर्व नगरपंचायती. 
१६. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
१७. प्रधान सचिव,नगर विकास विभाग(१) यांचे स्विय सहायक,मंत्रालय,मुंबई. 
१८. प्रधान सचिव,नगर विकास विभाग(२) यांचे स्विय सहायक,मंत्रालय,मुंबई. 
१९. निवड नस्ती (नवि-४, नगरविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


